विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचे २६१ अभ्यासक्रम प्रशिक्षण शुल्क 
प्रतिपूर्तीसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर मॅपिंग 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: शिवृत्ती- २०२३/प्र.क्र.९६/ शिक्षण-१ 
मोती महल, २ रा मजला, १९५. जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२० 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ - शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४.०८.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे २६१ अभ्यासक्रम प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी 
महाडिबीटी प्रणाळीवर मॅपिंग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील दुसऱ्या 
परिच्छेदातील “सदरहू अभ्यासक्रमाचे मॅपिंग संबधित शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजनांशी करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे” ही ओळ वगळण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१५३२०६६१३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, टे 

SIDDHARTH “Saundra 


8b820fef7bfdd100c56194, postalCode=4000: 
harashi 


st=Maharashtra, 
AM R UTRAO ZA LTE serialNumber=8EA004AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6 


FD6418579108C011AE21079E9E0C9, cn=SIDDHARTH 
AMRUTRAO ZALTE 
Date: 2023.09.27 15:35:12 +05'30° 


(सिध्दार्थ झाल्टे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

8) मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) २ महाराष्ट्र, नागपूर. 

९) संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

qo) प्रादेशिक उपसंचालक/प्रादेशिक उपायुक्‍त (सवी 

११) सहायक आयुक्‍्त/ सहाय्यक संचालक सर्वी 

१२) समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(१४) निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 

(१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

(१६) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) कार्यासन (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवडनस्ती- शिक्षण-१ 


